Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , अंक ९ 
अंक ९ ] गुरुवार 

गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ / फाल्गुन १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ३०.०० 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 

- 


पृष्ठे 
नाही 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 

जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
१-५ 

निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


, 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना 
अधिसूचना : नेमणुका , 

: नेमणुका , इत्यादी 


, 


वाचा : 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७ . 

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख यांजकडून 
( १ ) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागकडील निर्णय क्र आस्थापना १० ९ ३ - प्र.क्र . १ ९ - ल -१ , दिनांक १८-०८-१९९ ४ . 
( २ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म.रा . ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 

दिनांक २२-०९ -१ ९९ ४ . 
( ३ ) उपसंचालक , भूमि अभिलेख , नागपूर प्रदेश , नागपूर पत्र क्रमांक - एकत्री आ.क्र - ८०७२ - का.वि .४५ ९ -२०२१ , दिनांक ०१-०३-२०२१ . 

- 
( ४ ) क्रमांक : गावठाणा - परि - प्र - मौजा तारणा - ता . कुही - आ.क्र . ४५१४ - कावी १०८-२०२१ , दिनांक १६-०७-२०२१ , प्राप्त दि . १६-८-२०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण - अधिसूचना - तारणा - प्र.नो.१४-२०२१. 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ - प्र.क्र . १ ९ - लं - १ - दिनांक १८-०८-१९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . आर 
ना . - एक -१ ( १७८५ ) . 

( १ ) 


, 


. 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ३ - ९ , २०२२ / फाल्गुन १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


, 


f 


1 


, 


अ.क्र . 


४३२३ - स - ४-१९९ ४ , दिनांक २२-०९ -१ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत 
आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख , नागपूर प्रदेश , नागपूर यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखीत प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , कुही यांचे 
अधिनस्त सजा कुही , मौजा तारणा हे नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेत एतव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

परिशिष्ट 
या कार्यालयाकडील क्र . गावठाणा - अधिसूचना - तारणा . - प.नो. - १४-२०२१ दिनांक २७-१२-२०२१ चे अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट 

मौजा - तारणा , सजा कुही , ता.कुही , जि . - नागपूर मधील गावांचा मिळकतींचा तपशील 
जिल्हा तालुका कार्यालयाचे नाव पुनर्रचनेपुर्वीची परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचने नंतरची 

शेरा 
स्थिती घ्यावयाचे गाव 

स्थिती 
गावे मिळकती गाव मिळकती 

गावे मिळकती 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 

( ७ ) ( ८ ) ( ९ ) ( १० ) 
नागपूर कुही उप अधीक्षक , कुही कुही १२४६ 

७८ ९ कुही 

कुही १२४६ 
भूमि अभिलेख , 
कुही 
मांढळ ११२० 

मांढळ ११२० 
3 

वेलतुर 

वेलतुर १०१ ९ 
पचखेडी ६७६ 

७८ ९ नव्याने प्रस्तावीत 


सजा 


सजा 


S 


( 


१ 


तारणा 


२ 


१०१ ९ 


४ 


पचखेडी ६७६ 


५ 


तारणा 


केलेले गाव 


एकूण गांवे -४ ४०६१ 


एकूण गांवे -५ ४८५० 


सदर अधिसूचनेची अमंलबजावणी दिनांक ३१-१२-२०२१ पासून होणेची आहे . 
पुणे : 
दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ . 


नि.कु. सुधांशू , 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , 
भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे . 


, 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८ . 

. 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाशीश , यांजकडून 

आदेश 


F 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -८ ९४-२०२१. 

श्रीमती एल . पी . धन्वे दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी कोरपना यांना दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक २३ 
ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत एकुण तिन दिवसांची परीवर्तीत रजा ( दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२१ - रविवार या सुट्टीच्या फायदयासह ) कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एल . पी . धन्वे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना हया पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) खालील तळटिप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती धन्वे , 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
कायम राहील्या असत्या . " 

दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एल.पी. धन्वे , हया त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथ्मा श्रेणी राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 

दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ . 


1 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ३ - ९ , २०२२ / फाल्गुन १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


३ 


, 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ . 

आदेश 


चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . " 


सह दिवाणी न्यायालय ( व.स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री ए . आर . गुन्नाल , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ . 


, 


1 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०१ . 

आदेश 


1 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -८ ९६-२०२१. 

श्री . म . आ . शिलार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्रमांक 
८ ९३-२०२१ , दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०२१ ते ०१ नोव्हेंबर २०२१ व दिनांक ०३ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ०७ 
नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या दिवाळी रजेस व मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीस जोडून दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १० 
नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकुण तिन दिवसाची अर्जित रजा तसेच दिनांक ०८ 
नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री म . आ . शिलार , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे 

. 
त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . म . आ . शिलार , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 

. 
चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहीले असते . 
२ रे सह दिवाणी न्यायालय ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 

. 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री म.आ. शिलार , हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


, 


, 


, 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -९१४-२०२१. 

श्री . टी . पी . मोटे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , गोंडपिपरी यांना जिल्हा न्यायालयाचे 
आदेश क्रमांक ८ ९३-२०२१ , दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते ०८ 
नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या 
दिवाळी रजेस व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस जोडून दिनांक 
८-११-२०२१ ते दिनांक ११-११-२०२१ पर्यंत एकूण चार दिवसाची 
अर्जित रजा तसेच दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री टी . पी . मोटे दिवाणी न्यायाधीश 
( क स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , गोंडपिपरी हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ 
( ब ) खालील तळटिप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . टी . 
पी . मोटे , दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , गोंडपिपरी हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . " 

दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , गोंडपिपरी या न्यायालयाचा कार्यभार , श्री टी.पी.मोटे , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 


. 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०० . 

आदेश 


1 


, 


1 


f 


. 


आहे . 


दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ . 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -८ ९७-२०२१. 

श्री.ए. आर . गुन्नाल , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्रमांक ८ ९३ 
२०२१ , दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२१ 
ते ०७ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या दिवाळी रजेस व 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस जोडून दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०२१ ते 
दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकुण तिन दिवसाची अर्जित रजा तसेच 
दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री ए . आर . गुन्नाल , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . आर , 
गुन्नाल , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०२ . 


1 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -९२६-२०२१. 

श्री . म . आ . शिलार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना जिल्हा न्यायालयाचे आदेश 
क्रमांक ८ ९३-२०२१ , दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये मंजूर 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ३ - ९ , २०२२ / फाल्गुन १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


, 


करण्यात आलेली दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १० नोव्हेंबर 
२०२१ पर्यंत एकूण तिन दिवसाची अर्जित रजा त्यांचे दिनांक ०८ 
नोव्हेंबर , २०२१ चे विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे . 


२०२१ पर्यंत एकूण दोन दिवसाची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम.के. सोरते , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा हे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


, 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०३ . 


आदेश 


“ 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -९२७-२०२१ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . के . 
सोरते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


" 


, 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एम . के . सोरते , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ . 


श्रीमती एम.के.गोटे , ३ रे दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना जिल्हा न्यायालयाचे आदेश 
क्रमांक ८ ९३-२०२१ , दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर २०२१ ते ०५ नोव्हेंबर २०२१ व दिनांक ०७ नोव्हेंबर २०२१ 
पर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या दिवाळी रजेस व मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीस जोडून दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १० नोव्हेंबर 
२०२१ पर्यंत एकूण तिन दिवसाची अर्जित रजा तसेच दिनांक ०८ 
नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय 

सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एम . के . गोटे , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हया 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . के . 
गोटे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


1 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०५ . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -९४२-२०२१. 

( 


I 


" 


श्री . मा.गो.मोरे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , ब्रम्हपुरी यांना दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक २४ 
नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकुण आठ दिवसाची अर्जित तसेच दिनांक १६ 
नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


३ रे सह दिवाणी न्यायालय ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती , एम . के . गोटे 
हयो त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यत ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 


1 


. 


. 


. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . मा.गो.मोरे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , ब्रम्हपुरी हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


, 


दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४ . 


. 


आदेश 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मा . गो . मोरे , 
दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , ब्रम्हपुरी 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहीले असते . ” 


1 


f 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -९३८-२०२१. 


1 


, 


श्री.एम. के . सोरते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांना जिल्हा न्यायालयाचे आदेश 
क्रमांक ८ ९३-२०२१ , दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये दिनांक ४ 
नोव्हेंबर २०२१ चे रिमांड कामकाजानंतर ते ०८ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या दिवाळी रजेस व मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीस जोडून दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ९ नोव्हेंबर 


दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
ब्रम्हपुरी , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . मा.गो.मोरे , हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यत , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , नागभिड , यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ३ - ९ , २०२२ / फाल्गुन १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


५ 


, 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०६ . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -९४३-२०२१. 


नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकूण चार दिवसाची अर्जित रजा ( दिनांक १३ 
नोव्हेंबर २०२१ - दुसरा शनिवार व दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ - रविवार 
या सुट्टीच्या फायदयासह ) तसेच दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय 

सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . एस . डी . भोसले , दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सिंदेवाही यांना जिल्हा न्यायालयाचे आदेश 
क्रमांक ८ ९३-२०२१ , दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर २०२१ ते ०१ नोव्हेंबर २०२१ व दिनांक ०३ नोव्हेंबर २०२१ ते 
०७ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या दिवाळी रजेस व 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस जोडून दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०२१ ते 
दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकूण तिन दिवसाची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर डी . एस . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश ( क . 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती , हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 


पदावर कायम राहतील . 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , डी . एस.शर्मा 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री.एस. डी . भोसले , दिवाणी न्यायाधीश 
( क स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सिंदेवाही हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
भद्रावती हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 


पदावर कायम राहीले असते . ' 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डी . 
भोसले , दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , सिंदेवाही हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहील असते . 


1 


श्रेणी , भद्रावती यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . डी . एस . शर्मा , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यत दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश 


. 


दिवाणी न्यायालय ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
सिंदेवाही यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एस . डी . भोसले , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , मूल यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा तसेच दिनांक १६ 
नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 


, 


दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ . 


भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


( अवाच्य ) , 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०७ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


चंद्रपूर : 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


आदेश 


चंद्रपूर . 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -९४६-२०२१. 


f 


श्री . डी.एस.शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांना दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १८ 


ना . - एक -२ ( १७८५ ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


